अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, 
नाशिक व त्याअंतर्गत ५ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील दिनांक ०१/१०/२०१८ ते 
२८/०२/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत -०४१८/प्र.क्र. २०९/१७/मोप्र-१, 
दिनांक ०५.०४.२०१८ 
२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. लाक्षेविप्रा/आ-२/मु.वाढ/५५९३/सन २०१८, दिनांक ११.१०.२०१८ 


शासन निर्णय : 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्याअंतर्गत ५ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
१२४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र "ब” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या २५ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. नियतअस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१-मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनेतर) (८०)सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास, 
भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१- मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनांतर्गत) (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत (०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ८९९)” या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यांत यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 


३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०७/०९/२०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०३११६१३४२११२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar 


Vijendra Prabhakar Paiwanser 


DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = 
P | k IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
a Wa n a r Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2018.10.31 16:20:22 +05'30' 


(वि.प्र.पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 
) कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक. 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मोप्र-१ (TST). 


पु 
& 
9 


पृष्ठ ५ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत- ०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१, दिनांक : ३०/१०/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/१०/२०१८ ते दिनांक : २८/०२/२०१९ 


अ संवर्ग विभागीय | मुकणे धरण | मुकणे नांदूर ल्धु वालदेवी । एकूण 
कः कार्यालय | ठ.वि. धरण उ. | मधमेश्वर | पाटंबधारे ल्घु 
क्र.१, वि m2, | प्रकल्प बांधकाम प्रकल्प 
मकती मुकणे उपविभाग, | उपविभाग, | विभाग, 
कूर्णोली | नाशिक भरवज 
ze २ ३ = a 4 & | oo | ८ ९ 
१ । कार्यकारी अभियंता १ Fo | p= | po - pF | q 
2 ।स.अश्रे.१/उ.वि.अभि./ q q q q q q & 
उ.वि.अधि. 
३ | स.अश्रे.२/शा.अ./ ४ ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
क.अ. 
४ । स्था.अ.सहायक [_-___| ४ ४ ४ ४ ४ २० 
५ | लघु टंकलेखक qf o- | - || - | -- | १ 
६ | विभागीय लेखापाल १ [-___| p= | po P| q 
७ | प्रथम लिपिक १ शड p= | [1 - po a q 
८ | वरिष्ठ लिपिक षु १ q q q q qo 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ २ २ २ २ २ १४ 
१० | टंकलेखक ३ १ १ १ १ १ ८ 
११ | भांडारपाल १ P= p= | [1 - P| q 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल १ Fo | p= | po - po | q 
१३ | आरेखक १ PF =| p= | foe il P| q २ 
१४ | सहाय्यक आरेखक १ Poe Po Po - | Po q 
१५ | अनुरेखक [__-___| १ १ १ १ 8 
१६ | संगणक १ 1 - | p= ॥ ai po | q 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ १ १ ६ 
१८ | नाईक १ Po | p= | po - P| q 
१९ | शिपाई षु २ २ २ २ २ १५ 
२० । चौकीदार १ १ १ १ | १ ६ 
एकूण पदे ३४ १८ १८ १८ १८ १८ १२४ 
य 
Palwankar oe 
(वि.प्र.पाळवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 


विवरणपत्र -ब 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०४१८/प्र.क्र. २०९/मोप्र-१, दिनांक : ३०/१०/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/१०/२०१८ ते दिनांक : २८/०२/२०१९ 


अ.क्र पदनाम । पदसंख्या चाऱ्याचे नांव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
| २ ३ 8 4 
ae वाहन चालक a सुनिल रामचंद्र गायकवाड ०१.०६.२०२३ 
२  । मदतनीस az नवलसिग भावसिग देवरे ३०.०४.२०१९ 
३ | मुकादम Be BI लालमन चौरे ३१.०५२०२० 
४ | चौकीदार ५ मधुकर कृष्णाजी निकाळे ३०.०६.२०२३ 
4 भाऊसाहेब बच्चू घुगे ३०.०६.२०२४ 
६ गोपिनाथ चंद्रकांत बुवा ३१.०५.२०१९ 
७ तुकाराम लक्ष्मण काठे ३०.०६.२०२६ 
८ रामदास नथू चोथे ३१.१०.२०२० 
९ | मजूर १६ | साहेबराव बाळा भोये ३०.०४.२०२४ 
he केरु कचरु चौधरी ३०.०९.२०१९ 
i विठ्ठल किसन खाडे ३१.०३.२०२४ 
१२ भाऊराव सोमा गांगोडे ३१.०५.२०१९ 
१३ विजय यशवंत मोगल ३१.०५.२०२३ 
१४ बारकू महादू गांगोडे ३०.०९.२०२० 
१५ एकनाथ चिमना पेलमहाले ३१.०५.२०२० 
१६ दिनकर रामभाऊ आहेर ३०.०६.२०१९ 
१७ माधव रामा भगरे ३०.०६.२०२१ 
१८ कुझाबा मुरळीधर जाधव २८.०२.२०१९ 
१९ निवृत्ती विठ्ुठुल माळेकर ३१.०७.२०२२ 
२० भास्कर विष्णू शिंगाडे ३१.०५.२०२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०४१८/प्र.क्र.२०९/मोप्र-१ 


२१ विजय चिंतामण पठाडे ३१.०७.२०२६ 

२२ आनंदा तात्याबा जाधव ३०.०६.२०२० 

२३ आण्णा मोगल धिवर ३१.०५.२०१९ 

२४ जीवन आनंदा सुर्यवंशी ३१.०५.२०१९ 

२५ स्वच्छक [a रमेश मधुकर ढगे ३०.११.२०२० 
एकूण २५ a 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २५ पदे 


Vijendra Prabhakar 
Palwankar 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources Department 
Date: 2018.10.31 16:20:51 +05'30' 


(वि.प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


